युरोपीयन देशांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना कुडालमनुष्यबळ 
पुरवण्याच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांबाबत 
विचारविनिमय करण्यासाठी मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) 
यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या 
राज्यस्तरीय कृतीगटाची (Task Force) फेररचना. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३२/एसडी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ० ४००३२ 
दिनांक:- 22 जुले, २०२४ 


वाचा:- शासन निर्णय शाळेय शिक्षण व क्रिडा विभाग समक्रमांक दि.३१/०५/२०२३ 
प्रस्तावना-: 


युरोपीयन देशांच्या मागणी प्रमाणे त्यांना कुडालमनुष्यबळ पुरवण्याच्या अनुषंगाने करावयाच्या 
उपाययोजनांबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भाधीन 
दिनांक ३१/०५/२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यस्तरीय कृतीगट (Task Force) स्थापन करण्यास 
मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. या कृती गटाची (Task Force) फेररचना करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय-: 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय कृती गटाची (Task Force) 


खालीलप्रमाणे फेररचना करण्यास झासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र कृती गटातील सदस्य पदनाम 
शिळ मा.मंत्री (हालेय शिक्षण) अध्यक्ष 
मा.मंत्री (lated विकास आणि उद्योजकता) सह-अध्यक्ष 
मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) उपाध्यक्ष 
मा.मंत्री (पर्यटन) उपाध्यक्ष 
4 | मा.मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) उपाध्यक्ष 
६ । मा.मंत्री (कृषि) उपाध्यक्ष 
मा.मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) उपाध्यक्ष 
८ | मा.मंत्री (उद्योग) उपाध्यक्ष 
मा.मंत्री (कामगार) उपाध्यक्ष 
| 9° | 0 ।अ.मु.स./प्र.स/सचिव, शालेय शिक्षण विभाग सदस्य 
= १ | अ.मु.स./प्र.स/सविव, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता सदस्य 
विभाग 
१२ | अ.मु.स./प्र.स/सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३२/एसडी-६ 


अ.क्र. कृती गटातील सदस्य पदनाम 
१३ | अ.मु.स./प्र.स/सचिव, पर्यटन विभाग सदस्य 
१४ | अममु.स./प्र.स/सचिव, सांस्कृतिक कार्ये विभाग सदस्य 
१५ | अ.मु.स./प्र.स/सचिव, कृषि विभाग सदस्य 
१६ | अ.मु.स./प्र.स/सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभाग सदस्य 
१७ | अ.मु.स./प्र.स/सचिव, उद्योग विभाग सदस्य 
१८ | अ.मु.स./प्र.स/सचिव, कामगार विभाग सदस्य 
१९ | आयुक्त(शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य सचिव 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७२२१६०५२८०४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


TUSHAR VASANT 
MAHAJAN 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.सभापती व मा.उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
) मा.अध्यक्ष व मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद, मुंबई. 
) मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मंत्री (कौडल्य विकास आणि उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मंत्री (सांस्कृतिक कार्ये) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, कौडाल्य विकास आणि उद्योजकता विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ 
स्वीय सहायक. 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३२/एसडी-६ 


१८) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
१९) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, पर्यटन विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

20) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सांस्कृतिक कार्ये विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
29) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, कृषि विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

२२) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

२३) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, उद्योग विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

२४) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, कामगार विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

२५) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

२६) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२७ संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संचालनालय, पुणे. 

२८) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 

२९) शिक्षण संचालक (प्राथमिक ), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

30) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च-माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र, राज्य, पुणे. 
39) शिक्षण संचालक (योजन), पुणे. 

३२) संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती), पुणे. 
33) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/योजना), जिल्हा परिषद (सर्व) 

३४) निवड नस्ती (कार्यासन-एसडी-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


